अंगणवाडी सेविका / मदतनीस / मिनी अंगणवाडी 
सेविका यांचे मानधन अदा करण्यासाठी अर्थसंकल्पित 
केलेला निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१७/प्र.क्र.४८/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १७मार्च, २०१८ 


वाचा :- १) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एबावि-२०१७/प्र.क्र.१०३/का.६, 
दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१८ 
२) वित्त विभाग,शासन परिपत्रक क्र.पूरक-२०१८/प्र.क्र.५६/अर्थ-३,दिनांक १७ मार्च २०१८ 


शासन निर्णय- 

महिला व बाल विकास विभागामार्फत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना 
आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई या कार्यालयाकडून राबविण्यात येत आहे. 
अंगणवाडी सेविका/मदतनीस/मिनी अंगणवाडी सेविका यांना देण्यात येणा-या मानधानात दिनांक १ ऑक्टोबर 
२०१७ पासून सेवाजेष्ठतेनुसार वाढ करण्याचा निर्णय दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये 
घेण्यात आलेला आहे. वाढीव मानधन अदा करण्यासाठी मार्च-२०१८ च्या अधिवेशनात रुपये १२६०७.०० लाख 
इतक्या रक्कमेचा पुरवणी मागणी प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. सदर पुरवणी मागणी प्रस्ताव मान्य 
झाला असून सदर निधी खर्च करण्यास वित्त विभागाने दिनांक १७ मार्च २०१८ च्या शासन परिपत्रकान्वये 
परवानगी दिलेली आहे. त्यानुसार खालीलप्रमाणे रुपये १२६०७.०० लाख इतका निधी खर्च करण्यासाठी 
आयुक्‍त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांना वितरीत करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 


(रुपये लाखात) 
लेखाशिर्ष 11 | मार्च-२०१८ पुरवणी मागणी या शासन निर्णयान्वये वितरीत 
अर्थसंकल्पित निधी करण्यात येत असलेला निधी 
२२३६१९४५६५ (राज्यो ०२-मजूरी १२६०७.०० १२६०७.०० 
एकुण १२६०७.०० १२६०७.०० 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३१७१७३९००४६३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Lalsing oe 
Ramchandra डू व 
Gujar वा ian iasae 
(ला.रा.गुजर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 
२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१७/प्र.क्र.४८/का.६ 


3 


) 
) 
) 
६) 
) 
) 
) 


निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई 

सर्व,जिल्हा कोषागार अधिकारी 

आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 
आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई. 
सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद) 

सर्व महिला व बाल विकास अधिकारी (जिल्हा परिषद) 


१०) सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ( ग्रामीण/नागरी/आदिवासी) प्रकल्प 
११) वित्त विभाग (व्यय/६ ,अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई. 

१२ 
१३) सह सचिव/उप सचिव (श्री. गुजर /श्रीम. निवतकर), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४) कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


(नियोजन विभाग/का.१४७२),मंत्राळय,मुंबई. 


त्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी BOS प्रणाळीवर निधी आयुक्‍त,ए.बा.वि.सेवायोजना,नवी मुंबई 
यांना वितरीत करावा. 


१५) निवड नस्ती -का-६. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


